दूध उत्पादक व प्रक्रिया व्यावसायिक 
कल्याणकारी संघ यांच्या दूधाच्या व्यावसायिक 
अडचणीबाबत समिती गठित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
oft waa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- एमएलके- २०२०/प्र.क्र.०४ /पदुम-८ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: ०४ फेब्रुवारी, २०२० 


वाचा:- शासन समक्रमांकित पत्रान्वये निर्गमित केलेले दि.३०/१२/२०१९ रोजीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना:- 


दूध उत्पादक व प्रक्रिया व्यवसायिक कल्याणकारी संघ यांच्या दूधाच्या व्यावसायिक 
अडचणीबाबत चर्चा करण्याच्या दृष्टीने संदर्भाधीन पत्रान्वये दि.१८/१२/२०१९ रोजी मा.मंत्री (पदुम) यांनी 
त्यांच्या नागपूर येथील विधानमंडळ कार्यालयात बैठक आयोजित केली होती. सदर बैठकीत राज्यातील 
दुग्ध उत्पादन वाढावे, शेतकऱ्यांच्या दुधाला रास्त दर देता यावा, दूध उत्पादक व दुग्धव्यवसायातील 
खाजगी/सहकारी प्रकल्पांच्या हितसंबंधाचे जतन व्हावे यासाठी वेळोवेळी उद्भवणारी परिस्थिती शासनास 
अवगत करुन त्यावर शासनाकडून तातडीने उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने समन्वयाकरीता शासन, 
सहकार व खाजगी दूधव्यावसायिक यांची एकत्रित समिती गठित करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. 
त्यानुसार सदर समिती गठन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

राज्यातील दुग्ध उत्पादन वाढावे, शेतकऱ्यांच्या FAST रास्त दर देता यावा, दुध उत्पादक व 
दुग्धव्यवसायातील खाजगी/सहकारी प्रकल्पांच्या हितसंबंधाचे जतन व्हावे यासाठी वेळोवेळी उद्भवणारी 
परिस्थिती शासनास अवगत करुन त्यावर शासनाकडून तातडीने उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने 
समन्वयाकरीता झासन या निर्णयान्वये खालीलप्रमाणे समितीचे गठन करण्यास मान्यता देत आहे :- 


१) आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्रराज्य,मुंबई | ----- अध्यक्ष 
२) सहकारी दुग्धव्यवसाय संघ क्षेत्र क्षेत्रामधील अनुभवी पदाधिकारी : 
अ) चेअरमन, राजाराम बापू सह.दूध उत्पा.संघमर्या, BIT सदस्य 
ब) चेअरमन, संगमनेर ता.सह.दूध.उत्पा.संघमर्या संगमनेर  ----- सदस्य 
क) कार्यकारी संचालक, कोल्हापूर जिल्हा मध्य.सह.संघ मर्या., कोल्हापूर. ----- सदस्य 
ड) चेअरमन, औरंगाबाद जिल्हा सहकारी दूध संघ, औरंगाबाद  _----- सदस्य 


इ) चेअरमन, नागपूर जिल्हा नूतन दूध उत्पादक सहकारी संघ, नागपूर.  ----- सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः एमएलके- २०२०/प्र.क्र.०४/पदुम-८ 


३) खाजगी दुग्धव्यवसाय क्षेत्रातील अनुभवी पदाधिकारी : 
अ) संचालक, पराग मिल्क फुड लि., मंचर. 


= सदस्य 

ब) संचालक, चितळे डेअरी, बिलवंडी, सांगली poe सदस्य 

क) संचालक, ऊर्जा मिल्क अँण्ड मिल्क प्रॉडक्ट, पुणे. ---- Wey 

ड) चेअरमन, इंदापूर डेअरी अँण्ड मिल्क प्रॉडक्ट्स, लि.इंदापूर -—-- Waa 
४) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ, मुंबई. ---- सदस्य 
५) सह आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, मुंबई बांद्रा. --- Waa 
६) विभागीय व्यवस्थापक, नेशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्ड, मुंबई. ---- __ सदस्य 
७) सदस्य, दूध उत्पादक व प्रक्रिया व्यावसायिक कल्याणकारी संघ. ---- सदस्य 
८) सहकार विभागातील वरिष्ठ शासकीय पदाधिकारी — सदस्य 
९) कार्यकारी संचालक, WAG को-ऑप. डेव्हळपमेंट HSI ---- We 


ऑफ इंडिया, आनंद गुजरात. 
२. समितीची कार्यकक्षा :- 


१) समितीने वेळोवेळी राज्यातील दुग्धव्यवसायाच्या परिस्थितीचा आढावा घेऊन शासनास 
सल्ला देणे अपेक्षित आहे. 


२) सदर समितीने २ महिन्यातून एकदा बैठक घ्यावी व बैठकीतील चर्चेच्या अनुषंगाने 
शासनास सूचित करावे. 


3) समितीस वरील सदस्यांव्यतिरिक्‍त एखाद्या विशिष्ट प्रकरणी तज्ञांच्या अभिप्रायाची 


आवश्‍यकता असल्यास, समितीस सदर व्यक्‍तीस/अधिकाऱ्यास निमंत्रित करण्याची मुभा 
राहिल. 


35 सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७७//५/.॥9॥0/890॥॥9.90/.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२००२०४१११२१२३३०१ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MANIK ABAJI GUTTE 
Date: 2020.02.04 11:14:42 +05'30' 


(मा.आ.गुट्टे) 


सह सचिव महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 


१) मा.मुख्यमंत्री महोदय यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२) मा.मंत्री (पश्युसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमएलके- २०२०/प्र.क्र.०४/पदुम-८ 


3) मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

४) प्रधान सचिव (पदुम), कृषि व पदुम विभाग, मंत्राळय, मुंबई-३२ 

५) आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

६) आयुक्त, पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
) 
) 
) 


७) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे 
८) सह आयुक्त, अन्न व औषध प्रश्ञासन, मुंबई बांद्रा. 
९) विभागीय व्यवस्थापक, नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्ड, मुंबई. 
१०) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ, मुंबई. 
११)सह सचिव (दुग्ध) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१२) कार्यकारी संचालक, नॅशनल को-ऑप. डेव्हलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, आनंद गुजरात. 
१३) चेअरमन, राजाराम बापू सह.दूध उत्पा.संघ मर्या., वाळवा 
१४) चेअरमन, संगमनेर ता.सह.दूध.उत्पा.संघ मर्या. संगमनेर 
१५) कार्यकारी संचालक, कोल्हापूर जिल्हा मध्य.सह.संघ मर्या., कोल्हापूर. 
१६) चेअरमन, औरंगाबाद जिल्हा सहकारी दूध संघ, औरंगाबाद 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


१७) संचालक, पराग मिल्क फुड लि.., मंचर. 

१८)संचालक, चितळे डेअरी, बिळवंडी, सांगली 

१९) संचालक, ऊर्जा मिल्क अँण्ड मिल्क प्रॉडक्ट, पुणे. 

20) सदस्य, दूध उत्पादक व प्रक्रिया व्यावसायिक कल्याणकारी संघ. 

२१) चेअरमन, नागपूर जिल्हा नूतन दूध उत्पादक सहकारी संघ, नागपूर. 
२२) चेअरमन, इंदापूर डेअरी अँन्ड मिल्क प्रॉडक्ट्स, लि. इंदापूर जि.पुणे. 
२३) निवडनस्ती (कार्यासन -पदुम-८). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


